प्रशासकीय मान्यता- 
देवरी, जि.गोंदीया येथे दिवाणी न्यायाधीश 
(क.स्त.) यांच्यासाठी १ निवासस्थान व 
न्यायालयीन कर्मचारी यांच्यासाठी १४ 
निवासस्थाने बांधणे 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीआक्यू-१२१९/प्र.क्र.४३/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-६ ऑगस्ट, २०१९. 


पहा :- १) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायाळय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यू ६०४४/१९९९९(१४), दिनांक २९ जानेवारी २०१९ चे पत्र. 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय,गोंदीया यांचे क्र.डी-५(३)/४११३/२०१२, 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये देवरी, जि.गोंदीया येथील दिवाणी न्यायाधीठहा (क.स्त.) 
यांच्यासाठी १ निवासस्थान व न्यायालयीन कर्मचारी यांच्याकरीता १४ निवासस्थाने 
बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला 
आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

देवरी, जि.गोंदीया येथील दिवाणी न्यायाधीडा (क.स्त.) यांच्यासाठी १ निवासस्थान व 
न्यायालयीन कर्मचारी यांच्यासाठी १४ निवासस्थाने बांधण्याकरीता एकूण रु.४,४५,५६,४६६/- 
(रुपये चार कोटी पंचेचाळीस लाख छप्पन्न हजार चारशे सहासष्ट फक्त) इतक्या अंदाजित 
किंमतीस खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
प्रशासकीय मान्यता 
रक्‍कम 


निवासस्थाने (ईयर) Fen d 
तळमजला ४४,६६,१५३.०० 
पहिला मजला ३१,१६,४२८.०० 


ia aa 
= 
_ 
a 
= | 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआक्यू-१२१९/प्र.क्र.४३/का-१३, 


दिवाणी न्यायाधीडा (क.स्त.) यांचे निवासस्थान ३७,९५,६०५.०० 
४ | वाहनतळ ५,००,०००.०० 


| 99 | प्लीथ प्रोटेक्ठान, ड्रेन, बाहय ड्रेनेज, सेप्टीक ch ८,०२,५८८.०० 


प्रा 
as 
ai sas 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 

इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दि. ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधिश यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 


गवकास 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआक्यू-१२१९/प्र.क्र.४३/का-१३, 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-६, ४२१६ गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च-०१ 
शासकीय निवासी इमारती-७०० इतर गृहनिर्माण (एक) न्यायदान-केंद्र पुरस्कृत योजना राज्य 
हिस्सा (०१)(०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे (४२१६ ०२९१) व (०३) न्यायदान-केंद्र 
पुरस्कत योजना-केंद्र हिस्सा (०३)(०४) मोठी बांधकाम ५३ मोठी बांधकामे (४२१६ ०५२२)" 
लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास 
सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-२५७/ इमा-२, 
दि.१४.०६.२०१९ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि नियोजन विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक ससामा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१),/का-१४६१, दिनांक ११ जून २०१८ अन्वये व वित्त 
विभाग शासन निर्णय क्र:-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२ दि.१७ एप्रिळ,२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०६१६४०२२९२१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 


DN: च, o=Governmen’ harasht Li id 

A mM (0 g h Judiciary Department, talCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=1f733daf00a602841 4c43d0cc10d82acab3b732c4edd 
56e818f8a3b355588753, 

S h ya mM ka Nn t Ka | ot | ॥९(॥॥॥७०९-98९७९९०210254/ 5 le6d5ffc84bb94ca6i 18949 
7279007d66e97dc1 3547037, cn=Amogh Shyamkant Kaloti 
Date: 2019.08.06 16:45:45 +05'30" 

(अ.ऱ्या.कलोती) 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
५. प्रबंधक, बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल झाखा, मुंबई, 
६. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गोंदीया 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर 
१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-२, जि.गोंदीया (मूळ अंदाजपत्रक व 
आराखडे यांच्यासह) 
११.उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग देवरी, जि.गोंदीया 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआक्यू-१२१९/प्र.क्र.४३/का-१३, 


१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदीया 

१३.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४.वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५.नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१६.अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१७.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 

१८. कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१९.निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


